RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १२२( २ ) ] 


ऑक्टोबर २ ९ , २०१५ / कार्तिक ७, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २५६ 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१५ 


आदेश 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १ ९ ५८. 


क्रमांक मुद्रांक. २०१३ / ५१३५/ अनौ.सं.क्र .३ / प्र.क्र .२०(१) /म-१.-महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, (१९ ५८ चा ६० ) याच्या कलम ९ च्या 
खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम ( १९ ५८ चा ६० ) याच्या कलम ९ च्या खंड ( अ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , लोकहितास्तव पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याची महाराष्ट्र शासनाची खात्री 
पटत असल्याने खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लि . (विशेष 
हेतू कंपनी) ( ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त विशेष हेतू कंपनी ” असा करण्यात आला आहे ) जिची स्थापना दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर या 
प्रकल्पाकरिता करण्यात आली आहे यांच्यामध्ये निष्पादित झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील जमीन हस्तांतरणाच्या पहिल्या संलेखांवर आकारणी योग्य 
असलेले मुद्रांक शुल्क स्टेट शेअर अॅग्रीमेंट , स्टेट सपोर्ट अॅग्रीमेंट आणि शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.आयडीसी २०१३ / 
प्र.क्र .४५० /उद्योग १४, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ मध्ये नमूद कोणत्याही अटींचा भंग झाल्यास उक्त विशेष हेतू कंपनी संपूर्ण मुद्रांक शुल्क व दंड 
भरण्यास पात्र असेल या अटींस अधिन राहून माफ करीत आहे . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २५६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर २ ९ , २०१५ / कार्तिक ७ , शके १ ९ ३७ 


अ . क्र . 


संलेखाचा / हस्तांतरणाचा प्रकार 


अनुसूची 
अधिनियमातील अनुसूची -१ 
मधील अनुच्छेद 

( ३ ) 


क्षेत्र 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


( २ ) 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याकडून 
उक्त विशेष हेतू कंपनीच्या औरंगाबाद इंडस्ट्रियल 
टाऊनशिप करिताच्या जमिनीच्या हस्तांतरण किंवा 
या अनुषंगाने उक्त विशेष हेतू कंपनीने केलेले भूसंपादन. 


जमिनीचे भूसंपादन / 
अभिहस्तांतरणपत्र ( अनुच्छेद २५ ) , 
भाडेपट्टा ( अनुच्छेद ३६ ) 


जमिनीचे अंदाजीत 
क्षेत्र ४१० हेक्टर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


श्यामसुंदर पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर २ ९, २०१५ / कार्तिक ७, शके १ ९ ३७ 


e 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd October 2015 


Order 


MAHARASHTRA STAMP ACT, 1958 . 


No.Mudrank . 2013 /5135 /UOR 3 /C.R.20 ( 1 )/M-1.- In the exercise of the Powers conferred by 
clause (a ) of section 9 of the Maharashtra Stamp Act ( LX of 1958), the Government of Maharashtra 
being satisfied that, it is necessary to do in the public interest hereby remits the stamp duty 
chargeable on the first instrument of transfer of land in the second phase specified in the Schedule 
appended hereto executed between Maharashtra Industrial Development Corporation and 
Aurangabad Industrial Township Ltd., Special Purpose Vehicle Company (hereinafter referred 
to as “ the said Special Purpose Vehicle Company ") established for the purpose of Delhi, Mumbai 
Industrial Corridor Project subject to the condition that in case of breach of any of the conditions 
specified in the State Share Agreement, the State Support Agreement and the Government 
Resolution , Industries, Energy and Labour Department No.IDC 2013/C.R.450 /IND - 14 , dated 19th 
January , 2015 the said Special Purpose Vehicle Company shall be liable to pay the whole of the 
stamp duty and penalty , if any : 

Schedule 


No. 


Type of Instrument/ Transfer 


Area 


Type of Instrument 
under Articles Schedule I 

of the Act 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 


Transfer of land constituting the site for 
Aurangabad Industrial Township to the 
said Special Purpose Vehicle Company 
by Maharashtra Industrial Development 
Corporation (MIDC ) or in pursuance of 
land acquisition by the said Special 
Purpose Vehicle Company . 


Acquiring land/ 
conveyance 
(Article 25 ), 
agreement of 
lease (Article 36 ) 


Land admeasuring 
approximately 410 
Hectare . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHYAMSUNDAR PATIL , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


